सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) 
मधील संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर 


दुरुस्तीचा करार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२४ 


पहा: शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ ची निविदा 

शासन निर्णयः- 

सामान्य प्रशासन विभाग (मा.तं.) दिनांक ०१ ऑगस्ट २०११ च्या शासन निर्णयानुसार संगणक, प्रिंटर, 
लॅपटॉप, सर्व्हर व इतर सर्व आयटी उपकरणांचे वयोमान ०५ वर्ष निश्चित करण्यात आळेळे आहे. संगणक व 
प्रिंटर मध्ये काही वेळा किरकोळ स्वरुपाची दुरुस्ती असते परंतु मंत्रालयात संगणक व प्रिंटरची दुरुस्ती 
करण्याची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे चांगल्या स्थितीमधीलळ संगणक व प्रिंटर निळेखित करावे लागतात. 
सदर बाब माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या निदर्शनास आली असता संगणक व प्रिंटरची ०५ वर्षे वारंटी कालावधी 
विचारात घेण्यात यावा. तसेच उपलब्ध असलेल्या संगणक व प्रिंटर साठी सर्व्हिस करार करण्यात यावा असे 


अभिप्राय देण्यात आलेले आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर दुरुस्तीसाठी तसेच जे साहित्य 
दुरुस्त होणार नाही असे नादुरुस्त असलेले संगणक प्रिंटर, स्कॅनर चे सुटे भाग पुरविण्यासाठी संगणकीय 
सेवा देणा-या पुरवठाधारकांकडून शासनाच्या संकेतस्थळावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. नविदा 
प्रक्रियेत 3 निविदाकार यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी मे. स्टेटस ट्रेडींग, मुंबई यांचे दर कमी प्राप्त झालेले 
आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर दुरुस्तीसाठी तसेच संगणक, प्रिंटर व 
स्कॅनरचे नविन सुटे भाग पुरवठा करण्यासाठी दिनांक २८ मार्च २०२४ ते दिनांक २७ मार्च २०२५ या 
कालावधीसाठी सेवा संविदेचा करार मे. स्टेटस ट्रेडींग, मुंबई यांच्याशी करण्यात येत आहे. मे. स्टेटस ट्रेडींग, 


मुंबई यांचे दरपत्रक खालील प्रमाणे स्विकारण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/का.२४ 


संगणक देरुस्तीसाठी (ऑल इन वन सह संगणकासह) लागणारे सुटे भाग 


अ.क्र स्पेअरपार्टचे नाव दुरुस्ती खर्च नविन स्पेअरपार्ट GST 
रक्‍कम (रुपये) रक्कम (रुपये) 
ha एसएमपीएस २५०/- ५१०/- १८% 
( डेस्कस्टॉप) 
मदरबोर्ड (डेस्कस्टॉप) २०४०/- ३५७०/- १८% 
रम-४ जीबी (डेस्कस्टाॉप) १०५/- ५९०/- १८% 
रम-१६ जीबी (डेस्कस्टॉप) २५०/- ११६०/- १८% 
५ | हॉर्डडिस्क-५०० जीबी (डेस्कस्टॉप) ७५०/- ४०८०/- १८% 
& हॉर्डडिस्क-१ टी.बी. (डेस्कस्टाप) ७५०/- ४९५०/- १८% 
9 एलसीडी AMIR (डेस्कस्टाप) १०२०/- ५२००/- १८% 
डाटा केबल हार्ड डिस्क (डेस्कस्टॉप) १७५/- २६०/- १८% 
पावर केबल २५/- २६०/- १८% 
ae" व्हीजे केबल २५/- २६०/- १८% 
व ऑल इन वन संगणक पॉवर (ASTER) । १७५/- २०४०/- १८% 
१२ | ऑल इन वन संगणक (एसएमपीएस) २१०/- ५७०/- १८% 
१३ | ऑल इन वन संगणक (Faxes) २०४०/- ३५७०/- १८% 
१४ | ऑल इन वन संगणक (र॑म-८ जी.बी.) २५०/- ७७०/- १८% 
१५ | कौबोर्ड-न? २५/- ५१५/- १८% 
१६ | माऊस--? २५/- ३६०/- १८% 
१७ | डाटा रिकव्हर-१ जीबी ७५/- ४००/- १८% 
१८ | प्रोसेसर (SR) २०४०/- ५३४०/- १८% 
प्रिंटर दुरुस्तीसाठी लागणारे सुटे भाग 
अ.क्र स्पेअरपार्टचे दुरुस्ती खर्च नविन स्पेअरपार्ट GST 
नाव रक्‍कम (रुपये) रक्‍कम (रुपये) 
१ RR असेब्ळी ३०५/- १०२०/- १८% 
२ WRAY बोड॑ ३०५/- १०००/- १८% 
३ | इमेजस्कॅन ३१०/- ९५०/- १८% 
४ प्रिटर पिकप मोटर २९५/- ९५०/- १८% 
4 सोलोनेट २००/- १४९५/- १८% 
& पिकअप रोलर २२५/- १०२०/- १८% 
७ प्रिंटर गेअर असेंब्ली ३९०/- २०४०/- १८% 
८ ADF स्कैनर ३५०/- १९८०/- १८% 
९ ADF पिकअप मोटर ३००/- १०५०/- १८% 
१० | ADF पिकअप रोलर ३५०/- १०५०/- १८% 
११ | ड्रम दुस्स्ती २५०/- १८०/- १८% 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/का.२४ 


स्कॅनर दुरुस्तीसाठी लागणारे सुटे भाग 
अ.क्र स्पेअरपार्टचे दुरुस्ती खर्च नविन स्पेअरपार्ट । GST 
नाव रक्‍कम (रुपये) रक्‍कम (रुपये) 
शिक पावर अडाप्टर ६१०/- २५५०/- १८% 
२ फ्रंट बैक सीसीडी ७५०/- २७५०/- १८% 
३ स्कैनर स्ट्रीप ६१०/- ८१५/- १८% 
४ लॉजिक बोड ६२०/- ३१००/- १८% 
५ गेअर असेंब्ली ६५०/- ५५०/- १८% 
र पिकअप रोलर ६५०/- ९५०/- १८% 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील ज्या कार्यासनाचे संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर नादुरुस्त 


असतील त्यांनी प्रथम माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या संगणक तज्ञाकडून 
संगणक साहित्य दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यांच्याकडून संगणक साहित्य दुरुस्त न झाल्यास 
तसा लेखी अहवाल त्यांच्याकडून घेऊन कार्या. २४ मध्ये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवही मध्ये संबधित 
कार्यासनाचे लिपिक/सहायक यांच्याकडून नादुरुस्त संगणक साहित्याची नोंद करण्यात करावी. 
कार्या. २४ मधून संगणक दुरुस्ती करणाऱ्या व्यक्‍तीस (मे. स्टेटस ट्रेडींग, मुंबई) यांना संबधित 
कार्यासनास पाठविण्यात येईल व त्यांच्याकडून सदर संगणक साहित्य दुरुस्त होत असल्यास ते 
दुरुस्त करुन देण्यात येईल. नविन सुटे भाग संगणकात, प्रिंटर व स्कॅनर मध्ये बसविणे आवश्‍यक 
असल्यास का.२४ च्या सहमतीने नविन सुटे भाग संगणकीय साहित्यात बसविण्यात यावेत. प्रत्यक्षात 
काम केलेल्या संगणकीय साहित्याचीच रक्‍कम नोंदवहीत नोंद केल्याप्रमाणे कंपनीस देय राहील. 
प्रत्येक महिन्यात विभागात केलेल्या कामाची देयके पुढील महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत सादर करणे 
मे. स्टेटस ट्रेडींग, मुंबई या कंपनीस बंधनकारक करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥8॥8॥/959॥॥89.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८११२०५२०२०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHILPA RAJENDRA DESHMUKH 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=STATE 
INFORMATION COMMISSION, 


bb9d9da62cf4827557809d 104b02f594d345bd2411138 
18338f4c153347, postalCode=400032, 


DESHMUKH step दर्प 
(शिल्पा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/का.२४ 


६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
८. मे. स्टेटस ट्रेडींग, मुंबई 

९. निवडनस्ती/का.२४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


